अधीक्षक अभियंता, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था (मेरी), नाशिक-४ यांच्या अधिपत्याखालील 
नियत अस्थायी/रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दि. २८.०२.२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय, ज.सं.वि. क्रमांक-मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ३०.१०.२०१८ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय, क्रमांक-आढावा-१००२/ (३३५/२००२) आ(प्रशि), दिनांक ६.२.२००३ 
२) शासननिर्णय क्रमांक मुवाढ २०१८/(प्र.क्र. ८०/१८) लाक्षेवि / आस्था दि. १६.०४.२०१८ 
३) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक यांचे पत्र क्रमांक-मअसंसं ९१/२०१८/ 
आ-२/मुदतवाढ/१८५३/ सन २०१८, दिनांक ११.०९.२०१८ 
४) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्रक्र. ८/२०१६ आ.पु.क. दि.०७.०९.२०१८ 
५) महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र. ई - प्रशा-२०१८/७८/प्र.क्र. ३०/ 
निवसं-३/, दि..२६.०३.२०१८ 
प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक-४ या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ५५ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ७३ कार्यरत पदांना संदर्भाधीन क्र. २ येथील 
शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०१८ ते दि. ३०.०९.२०१८ पर्यंत मान्यता देण्यात आलेली आहे. आता त्याच 
कार्यालयासाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ कार्यरत 
पदांना संदर्भाधीन क्र.३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दिनांक ०१.१०.२०१८ ते दिनांक 
२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय: 

महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक-४ या कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार २४४ 
मंजूर पदांपैकी १८३ पदे स्थायी असून, ६१ पदे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत आता या संस्थेतील 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ मंजूर पदांना ती पदे ॥सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, 
तसेच ती पदे सुधारित आकृतिबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत,त व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील ६१ कार्यरत पदांना त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दिनांक 
२८.०२.२०१९ यापैकी जे अगोदर घडेल त्या दिनांकापर्यंतत या अटींच्या अधिन राहून दिनांक ०१.१०.२०१८ 
ते दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक-आय-३ याबाबत होणारा खर्च मागणी क्र. आय-३, २७०१-मोठे व 


मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, ८०-सर्वसाधारण, (००१) संचालन व प्रशासन (०६) लाभक्षेत्र विकास 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


आस्थापना(योजनेत्तर),(०६)(०२) अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, 
(मेरी), नाशिक (२७०१ बी १७१) 

२७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प , ८०-सर्वसाधारण, (००४), संशोधन (०१) आस्थापना (०१)(०१) 
मुख्य अभियंता व संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 


(२७०१ २६०५) 


३४०२-अवकाडा संशोधन, (००१) व संचालन व प्रशासन, (०१) आस्थापना (०१)(०१) अधिक्षक अभियंता 


व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक (३४०२ ००३१) 


२८०१ - वीज, (०१) जलविद्युत निर्मिती, ००१-संचालन व प्रशासन, (०१)(०३) मुख्य अभियंता व 
संचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था,नाशिक (२८०१ ०२२९) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


सदर आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आपुक 
दि.०७/०९/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र 
शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक 
२०१८१०३११२१५१७२४२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:09:21 +05'30' 
(वि.स.आढाव) 
सहपत्र :प्रपत्र १ व.२ कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबईनागपूर/, 
महालेखापाल-१/२(लेखा परीक्षा) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबईनागपूर/, 

अधीक्षक अभियंता,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी), नाशिक, 

जिल्हा कोषागार कार्यालय, नाशिक, 

५. वित्त विभाग-व्यय)१२-वित्तीय सुधारणा/१-अर्थसंकल्प/विनियम/१९(, मंत्रालय, मुंबई, 
६. कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग-अर्थ/(प्रशि)आ/१, 

७. निवड नस्ती.(आस्था)लाक्षेवि/ 


co AN A -0 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


प्रपत्र-१ 


महासंचालक संकल्पन,प्रशिक्षण, जलविज्ञान व सुरक्षितता संशोधन ,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था (मेरी),नाशिक-४. 
शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०१८/प्र.क्र.२१३/१८ लाक्षेवि (आस्था) दि.३०/१०/२०१८ चे सहपत्र 


अ.क्र पदनाम दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
(अस्थायी पदे) 


शिळ २ ३ 


अ) संचालनालय 


१) महासंचालक 


२) स्वीय सहाय्यक 


३) शिपाई 


एकूण 


बो मृद यांत्रिको विभाग (जुने नांव) रेफरल प्रयोगशाळा (मृद यांत्रिको)- नविन नांव 


१) सहाय्यक संशोधन अधिकारी 


क. अ./शा.अ. 


वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक 


लघुटंकलेखक 


शिपाई 


“० | VV] -2 | Of] KH] OF] (५ 2] wy] -|-? 


एकूण 


क) भुकंप आधर सामग्री पृथःकरण विभाग (जुने नांव) 
स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग (नविन नांव) 


१) उप अभियंता /सहाय्यक 3 
संशोधन अधिकारी 


२) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 9 
अभियंता. 


३) अनुरेखक (आरेखक श्रेणी-३) 


8) कनिष्ठ लिपीक 


६) टंकलेखक 


) 
) 
५) वाहन चालक 
) 
) 


AJ} -0 | -0 | 0} “(० 


७) शिपाई तथा प्रयोगशाळा 
सेवक. 


एकूण १८ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


अ.क्र पदनाम दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ (अस्थायी 
पदे) 
| २ २ 
इ) महामार्ग संशोधन विभाग क्र.१ 
१) सहाय्यक संशोधन अधिकारी 8 
2) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 8 
अभियंता/ सहा.अभियंता श्रेणी-२ 
३) वरिष्ठ लिपीक re 
४) कनिष्ठ लिपीक 1१ 
५) (अनुरेखक ) आरेखक श्रेणी-३ a 
६) वाहन चालक i: See 
७) शिपाई 2 
एकूण ft ae 


ई) सामग्री चाचणी विभाग (जुने नांव) (रेफरल प्रयोगशाळा (सामग्री चाचणी)- नविन नांव) 


१) सहाय्यक संशोधन अधिकारी 


२) कनिष्ठ अभियंता/ शाखा 
अभियंता/ सहा.अभियंता श्रेणी-२ 


३) वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक 


४) कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक 


Cc 


६) कनिष्ठ लिपीक१ 


) 
) 
4) वरिष्ठ लिपीक 
) 
) 


9) शिपाई 


एकूण 


wo} AD] -0 | -O} 0] -O 


फ) संपदा अभियांत्रीकी केंद्र 


१) विभागीय लेखापाल 


२) लघुटंकलेखक 


३) (अनुरेखक ) आरेखक श्रेणी-३ 


४) वाहन चालक 


५) शिपाई 


एकुण 


एकुण(अतेफ) 


Digitally signed by Vishakha Sachin 
Adhav 
Date: 2018.10.31 13:09:47 +05'30' 


(श्रीमती. वि. स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


महासंचालक,संकल्पन प्रशिक्षण जलविज्ञान,संशोधन,व सुरक्षितता महाराष्ट्र अभियात्रिकी संशोधन संस्था, 


प्रपत्र - 2 


(मेरी) नाशिक अंतर्गत रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 


शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ-२०१८/प्र.क्र.२१३/१८ लाक्षेवि (आस्था) दि.१६/०४/२०१८ चे सहपत्र 


अ.क्र पदाचे नांव सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
१) मृद यांत्रिकी विभाग क्रमांक-१ (जुने नांव) (रेफरल प्रयोगशाळा (मृद यांत्रिकी)- नविन नांव) 
| मजुर (सर्वश्री) 
भास्कर जनार्दन उगले शोत तरल 
नामदेव लक्ष्मण वायकांडे ३१-०५-२०१९ 
मुरलीधर शांकर लोणारे ३१-०५-२०१९ 
२) भूकंप आधार सामग्री पृथःकरण विभाग (जुने नांव) (स्थापत्य बांधकामे परिरक्षण विभाग- नविन नांव ) 
(स्थापत्य उप विभाग) 
४ | नळ कारागिर 
संजीव गंगाधर गायकवाड पेच aa 
५ | सहाय्यक वीजतंत्री 
दिनकर गंगाधर मराठे 00.4 
६ । चौकीदार 
सुरेश घमन खोडे ae 
७ | चंद्रभान पांडुरंग खेरे ३१-०३-२०२१ 
भास्कर बाजीराव लगरे ३०-०६-२०२० 
९ | महादू हनुमंता वाजे ३०-०६-२०२१ 
| रामदास कचरु शिदे ३१-०३-२०१९ 
११ | नामदेव रामचंद्र जाधव ३०-०९-२०२० 
मजूर 
१२ | बाळू काळू खांदवे ३१-०५-२०२० 
१३ | उत्तम नंदीराम बुनगे ३१-०५-२०१९ 
१४ । सुरेश रखमाजी बांडे ३१-०७-२०१९ 
१५ | ज्ञानेश्वर सखाराम AWTS ३०-०९-२०२२ 
१६ | सुरेश भागुजी घाटकर ३०-०९-२०१९ 
१७ | रामचंद्र भिका मुळुक ३०-०६-२०२४ 
१८ | गौतम दामु पगारे ३१-०८-२०२४ 
१९ । अशोक महादेव पवार ३१-१२-२०१९ 
२० | रामदास विठ्ठल बोलकर ३१-१०-२०२४ 
| २१ | चंद्रभाननंदीरामबुनने fs ३१-०३-२०२१ | 
| २२ | प्रकाशनारायणशिंदे | | ३०-०६-२०३० | प्रकाश नारायण शिंदे ३०-०६-२०३० 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


२३ | चंद्रकांत सखाराम मोरे ३१-०५-२०२३ 
२४ | अशोक भिकाजी वाघमारे ३१-०५-२०२४ 
२५ | दौलत बाबुराव चव्हाण ३०-०६-२०२३ 
२६ | रघुनाथ विष्णूपंत वडजे २८-०२-२०२१ 
(निगराणी उप विभाग) 
२७ | वाहन चालक 
सुभाष नाना चांदेकर Sse 
२८ । तारतंत्री 
संजय दादा गांगुर्डे ७७७६७१३. 
२९ | सहाय्यक नळतंत्री 
सुकदेव विश्वनाथ पगार RAP ENON 
३० | सफाई कामगार 
रमेश तुकाराम क्षिरसागर २७० 
३१ | बारकू यडवावंत अहिरे ३१-०५-२०२२ 
३२ । संजय हरीभाऊ दिवाकर ३१-०५-२०२५ 
३३ । पोपट नाना गांगुर्ड ३०-०६-२०२५ 
३४ । चौकीदार 
संपत किसन धोंगडे ३१-०५-२०२० 
३५ | मजूर 
विश्वनाथ रघुनाथ धोंगडे 34-04-2029 
३६ | मुरलीधर माधवराव कुलकर्णी ३१-०५-२०२२ 
३७ | बाळू बाबुराव काकड 39-04-2029 
३८ | पुंडलिक संपत खांदवे ३०-०६-२०२१ 
३९ | लक्ष्मण राघो टोगारे ३०-०६-२०२१ 
vo | प्रकाश रखमाजी बांडे ३१-१०-२०२४ 
४१ | निवृत्ती विश्वनाथ पगार ३१-०५-२०२५ 
४२ | प्रकाश महिपत कोकाटे ३१-१०-२०२० 
३) महामार्ग संशोधन विभाग 
मजुर 
४३ | रविंद्र पुरुषोत्तम कांड हद हन aS 
४४ | सुरेश काशिनाथ लचके 30-08-2098 
४५ । कृष्णाजी धनराज yd ३०-०४-२०१९ 
४६ । पंडीत तुकाराम गवे ३१-०५-२०२० 
४७ | ज्ञानेश्वर तुकाराम तांदळे ३१-०७-२०२६ 
४८ | GRA गंगाधर तांदळे ३०-१०-२०१८ 
४) सामग्री चांचणी विभाग (जुने नांव) (रेफरल प्रयोगशाळा (सामग्री)- नविन नांव ) 
४९ । मजूर 
गौतम एकनाथ जाधव सान्सनी च 
५० | तानाजी सदु डंबाळे ३१-०५-२०२१ 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०१८/(प्र.क्र.२१३/१८)/लाक्षेवि(आस्था), 


५१ । प्रभाकर तुकाराम गोधडे ३०-०६-२०२१ 
५२ । लहानू लक्ष्मण गवळी ३१-०५-२०२४ 
५३ । बाळू लक्ष्मण जाधव ३१-०५-२०१९ 
५) महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी नाशिक यांचे कडून वर्ग झालेली पदे 
५४ | राजेद्र Hal जाधव (तारतंत्री) 39.04.2033 
५५ | रविंद्र रामभाऊ बाविस्कर (मुकादम) ३०.०६.२०२२ 
५६ | चंद्रकांत त्र्यंबक निपुंगळे (चौकीदार) ३१.११.२०२३ 
yo | शरद मधुकर विशे (चौकीदार) ३१.०१.२०२१ 
५८ | रामकिसन शांकर कुदळे (चौकीदार) ३१.०५.२०२२ 
५९ | जर्नादन शांकर अहिरे (चौकीदार) ३१.०५.२०२१ 
६० । रमेश सोनु चव्हाण (मजूर) ३१.०५.२०२५ 
६) अधीक्षक अभिंयता, ई प्रशासन मंडळ, मुंबई यांच्यातील संपदा अभियांत्रिकी केंद्र, नाशिक या विभागाची 
समावेशनाने समाविष्ठ झालेली पदे 
६१ | राजेंद्र गोविद साळवे (मजुर) ३१.०५.२०२१ 
सर्व विभाग मिळून एकूण-६१ 


Digitally signed by Vishakha Sachin Adhav 
Date: 2018.10.31 13:10:05 +05'30" 


(श्रीमती वि. स. आढाव) 
कार्यासन अधिकारी 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


